प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्य 
योजनेत्तर मंजूर अनुदानातून संस्थेकरिता यंत्र 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


शासकीय वेद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार 
रुग्णालय, अकोला 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक, क्रमांक : जीएचए-२०१८/प्र.क्र.४०८/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ३० जानेवारी, २०१९. 


वाचा: १ झासन निर्णय, समक्रमांक, दिनांक ०१.१२.२०१८. 
२) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/शावैमअ/राज्य 
योजनेत्तर/यंसाख/प्रमा/४-म/६९४/२०१९, दिनांक : १४.०१.२०१९. 
शासन शुध्दीपत्रक :- 


शासन निर्णय, संदर्भ क्रमांक १, दिनांक ०१.१२.२०१८ अन्वये शासकीय वैद्यकीय 


महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, अकोला या संस्थेस सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्य 


योजनेत्तर लेखाशीर्षाखाली मंजूर असलेल्या रुपये ५५,२५,०००/- इतक्या अनुदानातून एकूण 


रुपये २७,१९,२१८/- (अक्षरी रुपये सत्तावीस लक्ष एकोणवीस हजार दोनशे अठरा फक्‍त) इतक्या 


रकमेची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदर 


शासन निर्णयात दुरुस्ती करण्यात येत आहे. 


२. संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक १ येथील तक्त्यात नमूद अ.क्र 


१ मधील स्तंभ क्र.४ मधील प्रति नग किंमत “३४,८००” ऐवजी “१४,८००” असे वाचण्यात यावे. 


३. संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक १ येथील तक्त्यात नमूद अ.क्र 


७ मधील स्तंभ क्र. ५ व ६ मध्ये नमूद अनुक्रमे एकूण किंमत व प्रति नग किंमत “१,७८,५०००” ऐवजी 


“१,७८,५००” असे वाचण्यात यावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जीएचए-२०१८/प्र.क्र.४०८/प्रश्‍ा-१ 


४. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥095॥.9०५0.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१३०१३०२१६६०१३ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun M. Dahale 


DN: c=IN, o=Government Of 
ru | Nn Maharashtra, ou=Medical Education 
@ and Drugs Department, 


postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9b 
a h a e a5a50897b7b2244d66593f50dd713 

da83860912503, cn=Arun M. Dahale 

Date: 2019.01.30 13:38:39 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - २ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला. 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
५. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, अकोला. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला. 
७. निवडनस्ती (प्रहञा-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


